मा. लोक आयुक्‍त यांचे समोरील न्याय 
प्रकरणातील कामकाजासाठी fears सरकारी 
अभियोक्ता यांची व्यावसायिक फी अदा 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग (परिवहन) 
शासन निर्णय क्रमांक :- एसटीसी-०७२१/प्र.क्र.२१२/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- २५ जानेवारी, २०२२. 


वाचा :-१. शासन पत्र, क्र.एसटीसी-०७२१/प्र.क्र.२१२/परि-१, दि.२०/१०/२०२१. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि. १७/०४/२०१५. 
३. अँड.रविंद्र अडसुरे यांचे दि. २१.१२.२०२१ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र शासन यांच्या आदेशानुसार मा. ळोक आयुक्त यांचेकडील तक्रार 
प्रकरण क्र.लोआ/कॉम/१७११/२०२१ (टे-६)/६९७६/२०२१ संदर्भात झालेल्या न्याय सुनावणीवेळी 
शासनाची बाजू ठोसपणे व कायदेशीररीत्या सक्षमपणे मांडण्यासाठी विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
उपर्निदिष्ट १ येथील पत्रान्वये अँड.रविंद्र अडसुरे यांची नियुक्‍ती करण्यात आली होती. अँड.रविंद्र 
अडसुरे यांनी दि.२१.१२.२०२१ रोजी झालेल्या सुनावणीत शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडळेली होती. 
संदर्भाधिन क्र.३ येथील पत्रान्वये अँड.अडसुरे यांनी व्यावसायिक फी अदा करण्याबाबत शासनास विनंती 
केली आहे. GUI अँड.रविंद्र अडसुरे यांना व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- मा. लोक आयुक्त यांचे समोरील तक्रार प्रकरण क्र.लोआ/कॉम/१७११/२०२१ 
(टे-६)/६९७६/२०२१ या प्रकरणी दि.२१/१२/२०२१ रोजी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी शासनाच्या वतीने 
अँड.रविंद्र अडसुरे यांनी कामकाज हाताळल्यामुळे अँड. रविंद्र अडसुरे यांना खाळीलप्रमाणे व्यावसायिक 
फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


ae निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०७२१/प्र.क्र.२१२/परि-१ 


दि.२१/१२/२०२१ रोजी मा. लोक आयुक्त यांचे समोरील सुनावणी 


अ.क्र तपशिल व्यावसायिक फी (रुपये) 

१. ।मा. लोक आयुक्त यांचे समोरील रु. १,३५,०००/- 
सुनावणी उपस्थिती 

२. श्री. जयेश बामणे, उप रु. ६५,०००/- 


महाव्यवस्थापक (IT), महाराष्ट्र 
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, 
मुंबई यांच्याशी विचार विनिमय 

एकूण व्यावसायिक फी रु. २,००,०००/- (रुपये दोन लाख फक्त) 


२. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र. बी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २०४५ (००)१०४, वसुली 
खर्च-माल व उतारु यांच्यावरील कर, (००)(०१) परिवहन आयुक्‍त यांचे कार्यालय (अनिवार्य) 
(२०४५ ००१९), २८- व्यावसायिक सेवा” या लेखाशिर्षा खाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता 
उपलब्ध असलेल्या मंजूर अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. सदरहू शासन निर्णय उपर्निदिष्ट २ येथील शासन निर्णय, वित्त विभाग मध्ये नमूद केल्यानुसार 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधीळ भाग-पहिळला, उप विभाग-दोन, अनुक्रमांक ४८ व महाराष्ट्र 
आकस्मिक खर्च नियम १९६५, मधील नियम १६६ अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या पूर्ण 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०१२५१६५१००१७२९ असा आहे. हा AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by MINAKSHI DEVIDAS KARHADE 


DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT(TRANSPORT), postalCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=0ea81113f6df694c04d4b835d0f3328844e438498d9d 1 d7bcfccabf1fsa 
७198. donym=3ECC0123EF2E9557142DB57330C5E392065C2897, 
serial INumber=64757COF 2E9C5E56362BC8E7A79ABEE993C28EBD3D21BC22D3 
7A4D8E12AD1CB3, cn=MINAKSHI DEVIDAS KARHADE 

2022.01.25 16:52:10 +05'30 


कक्ष अधिकारी, गृह (परिवहन) विभाग 
प्रत: 
१. मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा. अपर मुख्य सचिव (परिवहन) यांचे स्वीय सहायक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०७२१/प्र.क्र.२१२/परि-१ 


. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन), परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. अँड. श्री. रविंद्र अडसुरे, ब्राईटलॅड इमारत, ३ रा मजला, रिगल सिनेमाच्या मागे, कुलाबा, 
मुंबई-४ 00032, 

९. निवडनस्ती /परि-१ 


AN 


oC 


0 © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


